अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत निधी कार्यक्रम 
(एन.आर.एस.ई) अंतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 39 मार्च, २०१८. 

१.शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ५ जानेवारी,२०१८ 

२.शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. ६ फेब्रुवारी, २०१८ 

३. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक:लेखा/बीपी-००६/एन.आर.एस.ई/१७-१८/ 

१३५९, दिनांक ३१/३/२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण( महाऊर्जा) पुणे यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता 

अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत निधी कार्यक्रम (एन.आर.एस.ई) अंतर्गत रु.२२.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात 
आला आहे. त्यापैकी, संदर्भाधीन क्र.१ दिनांक ५ जानेवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, सदर 
कार्यक्रमांतर्गत रु.१५.४० कोटी इतका निधी (अर्थसंकल्पित निधीच्या wo टक्के) वितरीत करण्यात आला 
आहे. तसेच, महाऊर्जा कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक २८/३/२०१८ च्या पत्रान्वये “मागणी 
क्रमांक के-६, २८१०-अपारंपारिक ऊर्जा MIA” याखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून निधी वितरीत 
करण्यात यावा, अशी विनंती शासनास केली होती. त्यानुषंगाने, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या 
परिपत्रकास अनुसरुन, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण( महाऊर्जा) पुणे यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाकरिता रु.२२.०० कोटी इतक्या मंजूर असलेल्या निधीतून, अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत निधी कार्यक्रम 
(एन.आर.एस.ई) अंतर्गत (एकूण Co टक्केच्या मर्यादेत) रु.२.२० (रुपये दोन कोटी वीस लक्ष) इतका निधी 
वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार, अपारंपारिक 

ऊर्जा स्रोत निधी कार्यक्रम (एन.आर.एस.ई) अंतर्गत सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या योजनांच्या / 
प्रस्तावांच्या अंमळबजावणीसाठी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण,पुणे यांना सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित रु.२२.०० कोटी इतक्या निधीपैकी एकूण ८० टक्के च्या मर्यादेत रुपये 
२,२०,००,०००/-( रुपये दोन कोटी वीस लाख फक्त ) इतका निधी वितरित करण्यास शासनाची मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री.अ.मा.आत्राम, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. वि.म.राजूरकर, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण,पुणे (Director General, Maharashtra 
Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 

४. अपारंपारिक ऊर्जा साधने अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या 
माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 


५. याशासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत निधी 
कार्यक्रम (एन.आर.एस.ई) अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल याची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सहाय्यक संचाळक 
(लेखा),महाऊर्जा यांची राहिल. 

६. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आव्यक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 


७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८१० अपारंपारिक ऊर्जा साधने, ८०० इतर खर्च, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-राज्य योजना (००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (२८१० ००३४, ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र क्र ३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ 
च्या परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ (भाग-पहिला) (उपविभाग-तीन) तसेच महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारातील भाग पहिला, उप 
विभाग (तीन), अनुक्रमांक ४, परिच्छेद २७ (२) नुसार (अ), योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देणे 
(वित्तीय मंजूरी धरुन) याबाबत अनावर्ती खर्चाच्या रु.५ कोटी किंवा आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक रु.५० 
लक्ष पर्यंत मंजूरी देण्याचे पूर्ण अधिकार,सदर प्रपत्राच्या रकाना (६) मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिनतेने, 
मंत्रालयीन प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

qo. सदर शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि. ६ 
फेब्रुवारी,२०१८ च्या तरतुदीनुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र क्र 
३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ च्या परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ 
(भाग-पहिला) (उपविभाग-तीन) तसेच महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान 
केलेल्या वित्तीय अधिकारातील भाग पहिला, उप विभाग (तीन), अनुक्रमांक ४, परिच्छेद २७(२) नुसार (अ) 
विभागांना दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३३११७३००१०५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 
Of Maharashti CMTD Department, 
ostalC 400032, st=Mahi hy 


क. कि e Pi 
12c3fd8686C1921e784a3faa9888d 1 55b03f5591cel 1b 
21a1b5006247f6972, 


jalNumber=2276ac762af372d872c2f01d5bb5086 166f4a6e20: 
1bdf9762d556a93f5d118% 
Date: 2018.03.31 17:33:19 +05'30' 


(नितीन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमर्शियल काम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. १९१- 
ए- फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६. 
२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, ( लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा),मुंबई- Yoo ००१ 
३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२,( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),नागपूर 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 


५.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७.आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८.अवर सचिव( रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई.३२ 
९.अवर सचिव( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.निवड नस्ती-ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६२/ ऊर्जा-७. 


परिशिष्ट 


१.ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमासाठी खालील प्रस्तावानुसार रु.२.१२ कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात 
आली आहे. 


(रुपये लक्षमध्ये) 
अ.क्र. | योजनेचे नांव तरतूद रु. लाखात 
le | ऊर्जा बचत कार्यक्रम (सविस्तर ऊर्जा परीक्षण) २४.०० 
२. | प्राथमिक ऊर्जा परिक्षण योजना ७.०० 
३. | निष्कासित उष्णतेचे पुर्नजीवन योजना २.०० 
४. | राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन पारितोषिक योजना ९.०० 
५. | ऊर्जा संवर्धन जनजागृती अभियान योजना २०.०० 


६. । शासकोय / निमशासकोय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या | १००.०० 
इमारतींमध्ये ऊर्जा सवंर्धनास चालना देण्यासाठी ऊर्जा सवंर्धन 
तंत्रज्ञान पथदशीर्य प्रकल्प राबविणे. 

७. । नगरपालिका, महानगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या | ५०.०० 
क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी 
संयंत्रे आस्थापित करणे. 

एकूण २१२.०० 


२.अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रचार, प्रसिध्दी व प्रदर्शन कार्यक्रमाचा प्रस्ताव एकुण मागणी रु. ८ लाख 


(रु. लक्षमध्ये) 
कार्यक्रम तरतूद रु.लक्षमध्ये 
प्रिट मिडिया ८.०० 
एकूण ८.०० 


एकूण रुपये २,२०,००,०००/-( रुपये दोन कोटी वीस लाख फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


